RNI No . MAHBIL/ 2009/ 31744 
Reg . No . MCS/ 177/ 2016 -18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

भाग एक - ल 


वर्ष २, अंक २] 


गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १४- २० , २०१६ / पौष २४ - ३० , शके १९३७ 


[ पृष्ठे ४०, किंमत : रुपये २३. ०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
(केंद्रीय ) औद्योगिक विवाद अधिनियम व मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम यांखालील 
( भाग एक , चार - अ, चार - ब आणि चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचना , आदेश व निवाडे यांव्यतिरिक्त ) 

अधिसूचना , आदेश व निवाडे. 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्रीमती. ए. डी . सावंत, न्यायाधीश , ७ वे कामगार न्यायालय, मुंबई याचा दिनांक २६ डिसेंबर २००७ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४८४ . - श्रीमती. ए. डी . सावंत , न्यायाधीश, ७ वे कामगार न्यायालय, मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक २६ डिसेंबर २००७ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांनी दिनांक ३१ डिसेंबर २००७ ते १ जानेवारी २००८ या २ दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक ३० 
डिसेंबर २००७ हा सुट्टीचा दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्रीमती. ए. डी . सावंत, ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची न्यायाधीश , ७ वे कामगार न्यायालय , मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती 
पुढे चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती. ए. डी . सावंत, ह्या न्यायाधीश, ७ वे कामगार न्यायालय , मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई , 
दिनांक १८ जानेवारी २००८ . 


के. जी . साठे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


भाग एक - ल - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १४ - २०, २०१६ / पौष २४ - ३० , शके १९३७ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री. एम . एम. उमर , न्यायाधीश, ६ वे कामगार न्यायालय , मुंबई यांचा दिनांक १० डिसेंबर २००७ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक . ४८५. – श्री . एम . एम . उमर , न्यायाधीश, ६ वे कामगार न्यायालय, मुंबई यांचा दिनांक १० डिसेंबर २००७ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांनी दिनांक २४ डिसेंबर २००७ ते २९ डिसेंबर २००७ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) ६ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे 
दिनांक २१ व २३ डिसेंबर २००७ व रजेच्या पुढेदिनांक ३० डिसेंबर २००७ हे सुट्टीचेदिवस जोडून मुख्यलय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यात येत आहे . 

श्री . एम . एम. उमर , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, ६ वे कामगार न्यायालय, मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . एम. एम . उमर, हे न्यायाधीश, ६ वे कामगार न्यायालय, मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून, 


मुंबई , 
दिनांक १८ जानेवारी २००८ . 


के . जी . साठे, 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . व्ही. एस . मुरकुटे , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , चंद्रपूर यांचा दिनांक १२ डिसेंबर २००७ व २६ डिसेंबर २००७ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४८६. - श्री . व्ही . एस . मुरकुटे, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, चंद्रपूर यांना त्यांच्या दिनांक १२ डिसेंबर २००७ व २६ डिसेंबर 
२००७ रोजीच्या अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १४ डिसेंबर २००७ ते १७ डिसेंबर २००७ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) ४ 

नत रजा, आणि दिनांक २९ ऑक्टोबर २००७ या १ दिवसाची अर्जित रजा विशेष बाब म्हणून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे. 

श्री . व्ही . एस. मुरकुटे , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, चंद्रपूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . व्ही. एस . मुरकुटे , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, चंद्रपूर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक १८ जानेवारी २००८ . 


के . जी . साठे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १४ - २०, २०१६/ पौष २४ - ३०, शके १९३७ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. – श्री . एम . पी . वैद्य, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , पुणे यांचा दिनांक ११ डिसेंबर २००७ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४९६. - श्री . एम . पी . वैद्य, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , पुणे यांना त्यांच्या दिनांक ११ डिसेंबर २००७ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की, त्यांची दिनांक ४ डिसेंबर २००७ ते ७ डिसेंबर २००७ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून) ४ दिवसांची अर्जित रजा , 
रजेच्या पुढे दिनांक ८ व ९ डिसेंबर २००७ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री . एम . पी . वैद्य, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, पुणे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . एम . पी . वैद्य , हे सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, पुणे या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई, 
दिनांक २१ जानेवारी २००८ . 


के . जी . साठे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . डी . सी . मौंदेकर, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, नागपूर यांचा दिनांक २७ नोव्हेंबर २००७ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४९७. – श्री. डी. सी . मौंदेकर, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , नागपूर यांना त्यांच्या दिनांक २७ नोव्हेंबर २००७ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ३ डिसेंबर २००७ ते ७ डिसेंबर २००७ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) ५ दिवसांची अर्जित रजा, 
रजेच्या मागे दिनांक २ डिसेंबर २००७ व रजेच्या पुढे ८ व ९ डिसेंबर २००७ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यात येत आहे . 

श्री . डी . सी . मौंदेकर, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, नागपूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. डी. सी . मौंदेकर, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, नागपूर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक २१ जानेवारी २००८ . 


के . जी . साठे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


भाग एक - ल -१अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १४ - २०, २०१६ / पौष २४ - ३० , शके १९३७ 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . डी . बी . उन्हाळे , सचिव, कामगार न्यायालय, नागपूर यांचा दिनांक ६ डिसेंबर २००७ ते १७ डिसेंबर २००७ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४९८ . - श्री . डी . बी . उन्हाळे , सचिव, कामगार न्यायालय , नागपूर यांना त्यांच्या दिनांक ६ डिसेंबर २००७ ते १७ डिसेंबर २००७ 
रोजीच्या अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ३ डिसेंबर २००७ ते ५ डिसेंबर २००७ पर्यंत ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे 
दिनांक २ डिसेंबर २००७ हा सुट्टीचा दिवस जोडून आणि दिनांक १८ डिसेंबर २००७ ते २० डिसेंबर २००७ पर्यंत ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या 
पुढे दिनांक २१ ते २३ डिसेंबर २००७ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 

श्री . डी . बी. उन्हाळे, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सचिव, कामगार न्यायालय , नागपूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. डी. बी. उन्हाळे, सचिव, कामगार न्यायालय, नागपूर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई , 


के . जी . साठे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


दिनांक २१ जानेवारी २००८ . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री. बी . व्ही . झगडे, कनिष्ठ अन्वेषक अधिकारी , औद्योगिक न्यायालय, नागपूर यांचा दिनांक ३१ डिसेंबर २००७ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ५०१. - श्री . बी . व्ही . झगडे, कनिष्ठ अन्वेषक अधिकारी, औद्योगिक न्यायालय , नागपूर यांना त्यांच्या दिनांक ३१ डिसेंबर २००७ 
रोजीच्या अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २४ डिसेंबर २००७ ते २९ डिसेंबर २००७ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) ६ दिवस 
परिवर्तित रजा, रजेच्या मागे दिनांक २१ ते २३ डिसेंबर २००७ व पुढे ३० डिसेंबर २००७ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

___ श्री. बी . व्ही. झगडे, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची कनिष्ठ अन्वेषक अधिकारी, औद्योगिक न्यायालय, नागपूर या पदावरील स्थानापन्न 
नियुक्ती पुढे चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . बी. व्ही. झगडे, हे कनिष्ठ अन्वेषक अधिकारी, औद्योगिक न्यायालय, नागपूर या पदावर स्थानापन्न 
होतील. 


आदेशावरून , 
के. जी . साठे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


मुंबई, 
दिनांक २१ जानेवारी २००८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १४ - २०, २०१६/ पौष २४ - ३० , शके १९३७ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्रीमती. एम. पी. पाटील, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , मुंबई यांचा दिनांक ३ जानेवारी २००८ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ५०२. – श्रीमती. एम . पी . पाटील, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक ३ जानेवारी २००८ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की, त्यांची दिनांक १४ जानेवारी २००८ ते १८ जानेवारी २००८ पर्यंत ५ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक 
१२ व १३ जानेवारी २००८ व रजेच्या पुढेदिनांक १९ व २० जानेवारी २००८ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यात येत आहे. 

श्रीमती. एम. पी. पाटील, ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई या पदावरील स्थानापन्न 
नियुक्ती पुढे चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती. एम . पी. पाटील, ह्या सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई या पदावर स्थानापन्न 
होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक २१ जानेवारी २००८ . 


के. जी . साठे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . के . एन . धर्माधिकारी , कनिष्ठ अन्वेषक अधिकारी, औद्योगिक न्यायालय , मुंबई यांचा दिनांक १ जानेवारी २००८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ५०३. - श्री . के . एन . धर्माधिकारी, कनिष्ठ अन्वेषक अधिकारी, औद्योगिक न्यायालय , मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक १ जानेवारी २००८ 
रोजीच्या अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २६ डिसेंबर २००७ ते ३१ डिसेंबर २००७ पर्यंत ६ दिवसांची परिवर्तित रजा, रजेच्या 
मागे दिनांक २५ डिसेंबर २००७ हा सुट्टीचा दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री . के . एन . धर्माधिकारी, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची कनिष्ठ अन्वेषक अधिकारी, औद्योगिक न्यायालय, मुंबई या पदावरील स्थानापन्न 
नियुक्ती पुढे चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. के. एन . धर्माधिकारी, हे कनिष्ठ अन्वेषक अधिकारी , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई या पदावर 
स्थानापन्न होतील . 


hic 


आदेशावरून , 
के. जी . साठे, 

प्रबंधक, 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


मुंबई, 
दिनांक २१ जानेवारी २००८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १४ - २०, २०१६ / पौष २४ - ३० , शके १९३७ 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. – श्री . व्ही . एस . मुरकुटे, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, चंद्रपूर यांचा दिनांक २९ डिसेंबर २००७ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ५०७. - श्री . व्ही . एस. मुरकुटे , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, चंद्रपूर यांना त्यांच्या दिनांक २९ डिसेंबर २००७ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ३१ डिसेंबर २००७ ते २ जानेवारी २००८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून) ३ दिवसांची अर्जित रजा , 
रजेच्या मागे दिनांक ३० डिसेंबर २००७ हा सुट्टीचा दिवस जोडून , मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 

श्री . व्ही. एस . मुरकुटे, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, चंद्रपूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . व्ही. एस . मुरकुटे , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, चंद्रपूर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक २१ जानेवारी २००८ . 


के. जी . साठे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . के. पी . पवार , सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, कोल्हापूर यांचा दिनांक ३१ ऑक्टोबर २००७ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ५०९ . - श्री . के. पी. पवार , सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , कोल्हापूर यांना त्यांच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २००७ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १२ नोव्हेंबर २००७ ते १७ नोव्हेंबर २००७ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) ६ दिवसांची अर्जित रजा , 
रजेच्या मागे दिनांक ४ ते ११ नोव्हेंबर २००७ व रजेच्या पुढे दिनांक १८ नोव्हेंबर २००७ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

__ श्री. के. पी . पवार , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , कोल्हापूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . के . पी . पवार , हे सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , कोल्हापूर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 


के. जी . साठे, 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


दिनांक २१ जानेवारी २००७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १४ - २०, २०१६/ पौष २४ - ३० , शके १९३७ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. – श्री . एस . एन. कांबळे , न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, वर्धा यांचा दिनांक ३ जानेवारी २००८ रोजीचा अर्ज . 

___ रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ५१०. - श्री . एस . एन . कांबळे , न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, वर्धा यांना त्यांच्या दिनांक ३ जानेवारी २००८ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १ जानेवारी २००८ ते २ जानेवारी २००८ या २ दिवसांची परीवर्तीत रजा मंजूर करण्यात येत आहे. 

श्री . एस. एन. कांबळे, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश , कामगार न्यायालय, वर्धा या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . एस . एन. कांबळे, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , वर्धा या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई , 
दिनांक २१ जानेवारी २००७. 


के . जी . साठे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्रीमती . एस . व्ही. सुवर्णा, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, कोल्हापूर यांचा दिनांक ४ जानेवारी २००८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ५११. – श्रीमती . एस . व्ही . सुवर्णा, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, कोल्हापूर यांना त्यांच्या दिनांक ४ जानेवारी २००८ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २१ जानेवारी २००८ ते २५ जानेवारी २००८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून) ५ दिवसांची अर्जित रजा , 
रजेच्या मागे दिनांक १९ व २० जानेवारी २००८ व रजेच्या पुढेदिनांक २६ व २७ जानेवारी २००८ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्रीमती. एस. व्ही . सुवर्णा, ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, कोल्हापूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती. एस . व्ही . सुवर्णा, ह्या सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, कोल्हापूर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक २१ जानेवारी २००७. 


के . जी . साठे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १४ - २०, २०१६ / पौष २४ - ३० , शके १९३७ 

INDUSTRIAL COURT, MAHARASHTRA , MUMBAI 
Read . — ( 1) This Office Notification No. 1714 , dated 18th December 2007 . 
No. 117 . - In the above mentioned Notification Sr. No. 1 , Column No . 3 , be read as “ 26th 
December 2007 to 1st january 2008 ” instead of “ 26th December 2007 to 30th January 2008 ” against 
the name of Shri A . R . Dhamecha , Judge , Labour Court , Mumbai. 


Mumbai, 
Dated the 23rd January 2008 . 


v 2008. 


B. D. KADAM, 

___ President , 
Industrial Court, Maharashtra , Mumbai. 


Industri 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. – श्री . व्ही. व्ही . बांबर्डे, न्यायाधीश , कामगार न्यायालय, चंद्रपूर यांचा दिनांक २६ डिसेंबर २००७ व ७ जानेवारी २००८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ६४७. - श्री . व्ही . व्ही . बांबर्डे, न्यायाधीश , कामगार न्यायालय , चंद्रपूर यांना त्यांच्या दिनांक २६ डिसेंबर २००७ व ७ जानेवारी 
२००८ रोजीच्या अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २६ डिसेंबर २००७ व ५ जानेवारी २००८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) ११ 
दिवसांची परीवर्तीत रजा, रजेच्या मागे दिनांक २५ डिसेंबर २००७ व रजेच्या पुढे दिनांक ६ जानेवारी २००८ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मंजूर 
करण्यात येत आहे. 

श्री . व्ही . व्ही. बांबर्डे, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , चंद्रपूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . व्ही . व्ही . बांबर्डे, हे न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , चंद्रपूर या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक ३० जानेवारी २००८ . 


के. जी . साठे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १४ - २० , २०१६ / पौष २४- ३०, शके १९३७ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. – श्री . के. बी. वाघ, न्यायाधीश, ३ रे कामगार न्यायालय , नागपूर यांचा दिनांक २७ सप्टेंबर २००७ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ६४९. - श्री . के . बी. वाघ, न्यायाधीश , ३ रे कामगार न्यायालय, नागपूर यांचा दिनांक २७ सप्टेंबर २००७ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २७ सप्टेंबर २००७ ते २९ सप्टेंबर २००७ पर्यंत ३ दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दिनांक ३० सप्टेंबर 
२००७ हा सुट्टीचा दिवस जोडून मंजूर करण्यात येत आहे. 

श्री . के . बी . वाघ , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, ३ रे कामगार न्यायालय, नागपूर , या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . के . बी. वाघ, न्यायाधीश, ३ रे कामगार न्यायालय, नागपूर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई, 
दिनांक ३० जानेवारी २००८ . 


के . जी . साठे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्रीमती. एस. एस . कुलकर्णी, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , नागपूर यांचा दिनांक ११ जानेवारी २००८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ६५०. - श्रीमती. एस . एस. कुलकर्णी, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, नागपूर यांना त्यांच्या दिनांक ११ जानेवारी २००८ 
रोजीच्या अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १४ जानेवारी २००८ ते १६ जानेवारी २००८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून) ३ दिवसांची 
अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक १२ व १३ जानेवारी २००८ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्रीमती. एस . एस. कुलकर्णी, ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , नागपूर या पदावरील स्थानापन्न 
नियुक्ती पुढे चालू राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती. एस . एस. कुलकर्णी, ह्या सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, नागपूर या पदावर 
स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई , 
दिनांक ३० जानेवारी २००८ . 


के . जी . साठे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


भाग एक - ल - २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १४ - २०, २०१६ / पौष २४ - ३० , शके १९३७ 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . डी . जी . डाके , सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, जळगाव यांचा दिनांक १६ डिसेंबर २००७, २७ डिसेंबर २००७ 
व २९ डिसेंबर २००७ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ६५३. – श्री . डी . जी . डाके , सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , जळगाव यांना त्यांच्या दिनांक १६ डिसेंबर २००७, २७ डिसेंबर 
२००७ व २९ डिसेंबर २००७ रोजीच्या अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ५ डिसेंबर २००७ ते १० डिसेंबर २००७ पर्यंत 
६ दिवसांची परिवर्तित रजा, व दिनांक ११ डिसेंबर २००७ ते १५ डिसेंबर २००७ पर्यंत ५ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे १६ डिसेंबर २००७ 
हा सुट्टीचा दिवस जोडून आणि दिनांक २० डिसेंबर २००७ ते २३ डिसेंबर २००७ पर्यंत ४ दिवस अर्जित रजा व दिनांक २४ डिसेंबर २००७ ते २६ 
डिसेंबर २००७ पर्यंत ३ दिवस रिवर्तित रजा आणि दिनांक ३१ डिसेंबर २००७ते ५ जानेवारी २००८ पर्यंत ६ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे 
दिनांक २ डिसेंबर २००७ व पुढे दिनांक ६ जानेवारी २००८ हे सुट्टीचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 

श्री. डी . जी. डाके , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, जळगाव या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . डी . जी . डाके , सहायक प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, जळगाव या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक ३० जानेवारी २००८ . 


के . जी . साठे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई. 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. – श्री . एस . एल . पठाण, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, सांगली यांचा दिनांक १० जानेवारी २००८ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ६५४. - श्री . एस . एल . पठाण , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, सांगली यांना त्यांच्या दिनांक १० जानेवारी २००८ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ७ जानेवारी २००८ ते ९ जानेवारी २००८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) ३ दिवसांची परिवर्तित रजा, 
रजेच्या मागे दिनांक ६ जानेवारी २००८ हा सुट्टीचा दिवस जोडून मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री . एस . एल. पठाण , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , सांगली या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . एस . एल . पठाण , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , सांगली या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक ३० जानेवारी २००८ . 


के . जी . साठे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १४ - २०, २०१६/ पौष २४ - ३०, शके १९३७ ११ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. – श्रीमती. व्ही . एन . सातपुते , न्यायाधीश , कामगार न्यायालय, सातारा यांचा दिनांक ११ जानेवारी २००८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ६५८. - श्रीमती. व्ही . एन . सातपुते , न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, सातारा यांना त्यांच्या दिनांक ११ जानेवारी २००८ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की, त्यांची दिनांक ४ जानेवारी २००८ ते १० जानेवारी २००८ पर्यंत ७ दिवसांची परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत 
आहे . 

श्रीमती. व्ही . एन . सातपुते, ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची न्यायाधीश , कामगार न्यायालय , सातारा या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती 
पुढे चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती. व्ही . एन. सातपुते , ह्या न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, सातारा या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक ३० जानेवारी २००८ . 


के. जी . साठे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. – श्री . एस . आर. वडाली, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, यवतमाळ यांचा दिनांक १६ जानेवारी २००८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ६५९. - श्री . एस. आर. वडाली, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , यवतमाळ यांना त्यांच्या दिनांक १६ जानेवारी २००८ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २१ जानेवारी २००८ ते २५ जानेवारी २००८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) ५ दिवसांची अर्जित रजा , 
रजेच्या मागे दिनांक १९ व २० जानेवारी २००८ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री. एस. आर . वडाली, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, यवतमाळ या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . एस . आर. वडाली, हे सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, यवतमाळ या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 


के . जी . साठे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


दिनांक ३० जानेवारी २००८ . 


भाग एक - ल - २अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १४ - २०, २०१६ / पौष २४ - ३०, शके १९३७ 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . ए. ए. खान , न्यायाधीश, १ ले कामगार न्यायालय , अहमदनगर यांचा दिनांक १५ डिसेंबर २००७ व २६ डिसेंबर २००७ 
रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ६६०. - श्री . ए. ए. खान, न्यायाधीश , १ ले कामगार न्यायालय, अहमदनगर यांना त्यांच्या दिनांक १५ डिसेंबर २००७ व २६ डिसेंबर 
२००७ रोजीच्या अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १९ डिसेंबर २००७ व २४ डिसेंबर २००७ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) ६ 
दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक २५ डिसेंबर २००७ हा सुट्टीचा दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 


आहे. 


श्री . ए. ए. खान , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, १ ले कामगार न्यायालय, अहमदनगर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . ए. ए. खान , न्यायाधीश, १ ले कामगार न्यायालय, अहमदनगर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक ३० जानेवारी २००८ . 


के . जी . साठे, 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. – श्री . व्ही. पी . उत्पात , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , अहमदनगर यांचा दिनांक २९ ऑक्टोबर २००७ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ६६१. – श्री . व्ही . पी . उत्पात, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , अहमदनगर यांना त्यांच्या दिनांक २९ ऑक्टोबर २००७ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १२ नोव्हेंबर २००७ ते १३ नोव्हेंबर २००७ या २ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक ४ 
ते ११ नोव्हेंबर २००७ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री . व्ही. पी. उत्पात , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, कोल्हापूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . व्ही . पी . उत्पात , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , अहमदनगर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 


के . जी . साठे, 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


दिनांक ३० जानेवारी २००८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १४- २० , २०१६/ पौष २४ - ३० , शके १९३७ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा - श्री. पी. टी. राहुले, न्यायाधीश , ३ रे कामगार न्यायालय, पुणे यांचा दिनांक २० डिसेंबर २००७ व ३ जानेवारी २००८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ६६२ . – श्री . पी . टी. राहुले, न्यायाधीश, ३ रे कामगार न्यायालय, पुणे यांना त्यांच्या दिनांक २० डिसेंबर २००७ व ३ जानेवारी २००८ 
रोजीच्या अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की, त्यांची दिनांक २७डिसेंबर २००७ ते २ जानेवारी २००८ पर्यंत ७ दिवसांची अर्जित रजा, मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री . पी. टी. राहुले, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, ३ रे कामगार न्यायालय , पुणे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. पी . टी . राहुले, न्यायाधीश, हे ३ रे कामगार न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , पुणे या पदावर स्थानापन्न 
होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक ३० जानेवारी २००८ . 


के . जी . साठे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई. 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्रीमती पी . एस . मेहेंदळे , सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , ठाणे यांचा दिनांक २ जानेवारी २००८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ६६४. – श्रीमती पी . एस . मेहेंदळे, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , ठाणे यांना त्यांच्या दिनांक २ जानेवारी २००८ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ३ जानेवारी २००८ ते ५ जानेवारी २००८ पर्यंत ३ दिवसांची अर्धवेतनी रजा, रजेच्या पुढे दिनांक 
६ जानेवारी २००८ हा सुट्टीचा दिवस जोडून मंजूर करण्यात येत आहे . 

__ श्रीमती पी. एस. मेहेंदळे, ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, ठाणे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती 
पुढे चालू राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती पी. एस. मेहेंदळे, ह्या सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, ठाणे या पदावर स्थानापन्न 
होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक ३० जानेवारी २००८ . 


के . जी . साठे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १४ - २०, २०१६ / पौष २४ - ३० , शके १९३७ 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . डी. व्ही. ठाकरे, न्यायाधीश, ३ रे कामगार न्यायालय , मुंबई यांचा दिनांक १६ जानेवारी २००८ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ६६५. - श्री . डी . व्ही . ठाकरे , न्यायाधीश, ३ रे कामगार न्यायालय, मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक १६ जानेवारी २००८ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २२ जानेवारी २००८ ते २५ जानेवारी २००८ पर्यंत ४ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढेदिनांक 
२६ व २७ जानेवारी २००८ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री. डी . व्ही. ठाकरे , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश , ३ रे कामगार न्यायालय , मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . डी. व्ही . ठाकरे , हे न्यायाधीश, ३ रे कामगार न्यायालय, मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक ३० जानेवारी २००८ . 


के. जी . साठे, 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा . - श्री. एम. एम . उमर , न्यायाधीश , ६ वे कामगार न्यायालय , मुंबई यांचा दिनांक २२ जानेवारी २००८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ६६६ . - श्री . एम. एम. उमर , न्यायाधीश, ६ वे कामगार न्यायालय , मुंबई यांचा दिनांक २२ जानेवारी २००८ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांनी दिनांक २८ जानेवारी २००८ ते ३० जानेवारी २००८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे 
दिनांक २६ व २७ जानेवारी २००८ हे सुट्टीचे दिवस जोडून मुख्यलय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री. एम . एम . उमर , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश , ६ वे कामगार न्यायालय , मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . एम . एम . उमर , हे न्यायाधीश, ६ वे कामगार न्यायालय, मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक ३० जानेवारी २००८ . 


के . जी . साठे, 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १४ - २०, २०१६/ पौष २४ - ३० , शके १९३७ 

१५ 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री. डी . एच. देशमुख , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांचा दिनांक २३ जानेवारी २००८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ६६७. - श्री . डी . एच. देशमुख , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक २३ जानेवारी २००८ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १६ जानेवारी २००८ ते २२ जानेवारी २००८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) ७ दिवसांची परिवर्तीत रजा मंजूर 
करण्यात येत आहे . 

श्री . डी . एच. देशमुख , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . डी. एच . देशमुख , हे सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई , 
दिनांक ३० जानेवारी २००८ . 


के . जी . साठे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री. ए. पी . ढोले, सचिव, कामगार न्यायालय , मुंबई यांचा दिनांक ९ जानेवारी २००८ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ६६८ / ०८ . – श्री . ए. पी. ढोले , सचिव , कामगार न्यायालय , मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक ९ जानेवारी २००८ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ५ जानेवारी २००८ ते ८ जानेवारी २००८ पर्यंत (दोन्ही दिवस धरून ) ४ दिवसांची परिवर्तीत रजा मंजूर 
करण्यात येत आहे . 

श्री . ए. पी . ढोले, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सचिव , कामगार न्यायालय, मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. ए. पी. ढोले, हे सचिव , कामगार न्यायालय , मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई , 


के . जी . साठे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


दिनांक ३० जानेवारी २००८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १४ - २०, २०१६ / पौष २४ - ३० , शके १९३७ 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. – श्री. के . बी . वाघ, न्यायाधीश , ३ रे कामगार न्यायालय , नागपूर यांचा दिनांक १५ जानेवारी २००८ रोजीचा अर्ज. 

__ रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ६५१. - श्री . के . बी . वाघ, न्यायाधीश , ३ रे कामगार न्यायालय , नागपूर यांना त्यांच्या दिनांक १५ जानेवारी २००८ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की, त्यांची दिनांक १४ जानेवारी २००८ ते १६ जानेवारी २००८ पर्यंत ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक 
१२ व १३ जानेवारी २००८ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मंजूर करण्यात येत आहे. 

श्री . के . बी . वाघ, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश , ३ रे कामगार न्यायालय , नागपूर , या पदावरील स्थान 
राहिली असती . 
रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . के. बी. वाघ, हे न्यायाधीश, ३ रे कामगार न्यायालय , नागपूर या पदावर स्थानापन्न होतील . 

आदेशावरून, 

के . जी . साठे , 
मुंबई , 

प्रबंधक , 
दिनांक ३० जानेवारी २००८ . 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


INDUSTRIAL COURT, MAHARASHTRA , MUMBAI 

Date 6th February 2008 
Read . — ( 1 ) This Office Notification No. 1713 , dated 18th December 2007. 

( 2 ) The letter No. 563, dated the 27th December 2007 received from Shri S . P . Shaiwale , 
Member, Industrial Court, Solapur . 

CORRIGENDUM 
Order No. 191. — In the above mentioned Notification Sr. No. 16 , be read as : 


Sr . 
No. 


Name and Designation 

of the incumbent 


16 Shri S . P . Shaiwale 

Member, 
Industrial Court, Solapur 


Period during which Period during which Remark 

the vacation will the incumbent were 
be availed off by prevented from 
incumbent enjoying Christmas 

vacation 
24th December 2007 27th December 2007 Vacation Judge 
to 

to 

of the Industrial 
26th December 2007 30th December 2007 Court , Pune will 

look after the 

urgent matter. 
Instead of 

24th December 2007 Vacation Judge 
to 

to look after the 
30th December 2007 urgent matters 

of Idustrial 
Court, Latur. 


16 


Shri S . P . Shaiwale 
Member , 
Industrial Court, Solapur 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


Mumbai, 
Dated the 6th February 2008 . 


B. D . KADAM , 

President , 
Industrial Court , Maharashtra , Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १४ - २०, २०१६/ पौष २४ - ३०, शके १९३७ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . बी . व्ही . झगडे, कनिष्ठ अन्वेषक अधिकारी, औद्योगिक न्यायालय , नागपूर यांचा दिनांक १७ जानेवारी २००८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ९०७. – श्री . बी . व्ही. झगडे, कनिष्ठ अन्वेषक अधिकारी, औद्योगिक न्यायालय , नागपूर यांना त्यांच्या दिनांक १७ जानेवारी २००८ 
रोजीच्या अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २१ जानेवारी २००८ ते २५ जानेवारी २००८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून) ५ दिवस अर्जित 
रजा, रजेच्या मागे दिनांक १९ व २० जानेवारी २००८ व रजेच्या पुढे दिनांक २६ व २७ जानेवारी २००८ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 

श्री . बी . व्ही . झगडे, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची कनिष्ठ अन्वेषक अधिकारी , औद्योगिक न्यायालय , नागपूर या पदावरील स्थानापन्न 
नियुक्ती पुढे चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . बी . व्ही . झगडे, हे कनिष्ठ अन्वेषक अधिकारी, औद्योगिक न्यायालय, नागपूर या पदावर स्थानापन्न 
होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक ८ फेब्रुवारी २००८ . 


के . जी . साठे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. – श्री . एम. पी. वैद्य , सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , पुणे यांचा दिनांक १७ जानेवारी २००८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ९०८ . - श्री . एम. पी. वैद्य , सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , पुणे यांना त्यांच्या दिनांक १७ जानेवारी २००८ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २१ जानेवारी २००८ ते २३ जानेवारी २००८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) ३ दिवसांची अर्जित रजा , 
रजेच्या मागे दिनांक १९ व २० जानेवारी २००८ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री . एम. पी. वैद्य, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, पुणे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . एम . पी . वैद्य , हे सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, पुणे या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई , 
दिनांक ८ फेब्रुवारी २००८ . 


के . जी . साठे, 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


भाग एक - ल - ३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १४ - २०, २०१६ / पौष २४ - ३० , शके १९३७ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्रीमती एस . व्ही. फत्तापुरे , सचिव , कामगार न्यायालय , पुणे यांचा दिनांक २१ जानेवारी २००८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ९०९. – श्रीमती एस. व्ही. फत्तापुरे, सचिव, कामगार न्यायालय, पुणे यांना त्यांच्या दिनांक २१ जानेवारी २००८ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १४ जानेवारी २००८ ते १८ जानेवारी २००८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) ५ दिवसांची अर्जित रजा रजेच्या मागे 
दिनांक १२ व १३ जानेवारी २००८ व रजेच्या पुढे दिनांक १९ व २० जानेवारी २००८ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे. 

श्रीमती एस. व्ही. फत्तापुरे, ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची सचिव, कामगार न्यायालय, पुणे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 
रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती एस . व्ही 

सचिव , कामगार न्यायालय , पुणे या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई , 
दिनांक ८ फेब्रुवारी २००८ . 


के . जी . साठे, 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . व्ही . डी . परदेशी , कनिष्ठ अन्वेषक अधिकारी, औद्योगिक न्यायालय , पुणे यांचा दिनांक २१ जानेवारी २००८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ९१०. - श्री . व्ही . डी . परदेशी, कनिष्ठ अन्वेषक अधिकारी, औद्योगिक न्यायालय , पुणे यांना त्यांच्या दिनांक २१ जानेवारी २००८ 
रोजीच्या अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १६ जानेवारी २००८ ते १८ जानेवारी २००८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) ३ दिवसांची 
परिवर्तित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक १९ व २० जानेवारी २००८ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री . व्ही . डी . परदेशी , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची कनिष्ठ अन्वेषक अधिकारी , औद्योगिक न्यायालय, पुणे या पदावरील स्थानापन्न 
नियुक्ती पुढे चालू राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . व्ही . डी . परदेशी , हे कनिष्ठ अन्वेषक अधिकारी , औद्योगिक न्यायालय , पुणे या पदावर स्थानापन्न 
होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक ८ फेब्रुवारी २००८ . 


के. जी . साठे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १४ - २०, २०१६/ पौष २४ - ३०, शके १९३७ १९ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. – श्री . जे. पी . जोशी, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , अकोला यांचा दिनांक २१ जानेवारी २००८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ९११. - श्री . जे. पी. जोशी, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , अकोला यांना त्यांच्या दिनांक २१ जानेवारी २००८ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १५ जानेवारी २००८ ते १८ जानेवारी २००८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) ४ दिवसांची अर्जित रजा , 
रजेच्या पुढे दिनांक १९ व २० जानेवारी २००८ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री . जे. पी. जोशी, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , अकोला या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . जे. पी. जोशी, हे सहायक प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय , अकोला या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक ८ फेब्रुवारी २००८ . 


के . जी . साठे, 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री. के . पी . पवार, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, कोल्हापूर यांचा दिनांक ७ जानेवारी २००८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ९१२. – श्री . के. पी . पवार , सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, कोल्हापूर यांना त्यांच्या दिनांक ७ जानेवारी २००८ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १६ जानेवारी २००८ ते १८ जानेवारी २००८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) ३ दिवसांची अर्जित रजा , 
रजेच्या पुढे दिनांक १९ व २० जानेवारी २००८ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 
____ श्री . के. पी. पवार , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, कोल्हापूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . के . पी . पवार, हे सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, कोल्हापूर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक ८ फेब्रुवारी २००८ . 


के . जी . साठे, 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


भाग एक - ल - ३अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १४ - २०, २०१६ / पौष २४ - ३० , शके १९३७ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री. टी. व्ही. लामकाने, सहायक प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, सोलापूर यांचा दिनांक १८ जानेवारी २००८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ९१३ . - श्री . टी. व्ही. लामकाने , सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , सोलापूर यांना त्यांच्या दिनांक १८ जानेवारी २००८ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की, त्यांची दिनांक २१ जानेवारी २००८ ते २३ जानेवारी २००८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून) ३ दिवसांची अर्जित रजा , 
रजेच्या मागे दिनांक १९ व २० जानेवारी २००८ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री . टी . व्ही. लामकाने, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सहायक प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, सोलापूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती 
पुढे चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . टी . व्ही. लामकाने, हे सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, सोलापूर या पदावर स्थानापन्न 
होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक ८ फेब्रुवारी २००८ . 


के . जी . साठे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री. ए. एस. जगदाळे , उप- प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांचा दिनांक २९ जानेवारी २००८ रोजीचा अर्ज . 

__ रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ९१४. – श्री . ए. एस. जगदाळे, उप- प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक २९ जानेवारी २००८ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २४ जानेवारी २००८ व २५ जानेवारी २००८ पर्यंत २ दिवसांची परिवर्तित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक 
२६ व २७ जानेवारी २००८ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री. ए. एस . जगदाळे , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची उप - प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय , मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . ए. एस . जगदाळे , हे उप - प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक ८ फेब्रुवारी २००८ . 


के . जी . साठे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १४ - २०, २०१६/ पौष २४ - ३० , शके १९३७ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. – श्री . आर. यु. इंगुले, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, लातूर यांचा दिनांक २४ जानेवारी २००८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ८६८ . - श्री . आर . यु. इंगुले, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, लातूर यांना त्यांच्या दिनांक २४ जानेवारी २००८ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ३१ डिसेंबर २००७ ते ५ जानेवारी २००८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून) ६ दिवसांची परिवर्तित रजा, रजेच्या मागे 
दिनांक ३० डिसेंबर २००७ व रजेच्या पुढेदिनांक ६ जानेवारी २००८ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात 
येत आहे . 

श्री . आर. यु. इंगुले , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, लातूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . आर. यु. इंगुले, हे सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, लातूर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक १२ फेब्रुवारी २००८. 


के. जी . साठे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा - श्री. पी . टी. राहुले , न्यायाधीश, ३ रे कामगार न्यायालय , पुणे यांचा दिनांक २२ जानेवारी २००८ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ८६९. - श्री. पी. टी. राहुले, न्यायाधीश, ३ रे कामगार न्यायालय , पुणे यांना त्यांच्या दिनांक २२ जानेवारी २००८ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २८ जानेवारी २००८ व ३० जानेवारी २००८ पर्यंत ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक २६ व २७ 
जानेवारी २००८ च्या सुट्ट्या जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 

__ श्री. पी. टी. राहुले , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, ३ रे कामगार न्यायालय, पुणे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती . 
___ रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . पी. टी. राहुले, न्यायाधीश , हे ३ रे कामगार न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , पुणे या पदावर स्थानापन्न 
होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई, 
दिनांक १२ फेब्रुवारी २००८ . 


के . जी . साठे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १४ - २०, २०१६/ पौष २४ - ३० , शके १९३७ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . ए. झेड. ख्वाजा , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, अमरावती यांचा दिनांक ४ जानेवारी २००८ व २३ जानेवारी २००८ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ८७० . - श्री. ए. झेड. ख्वाजा, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, अमरावती यांना त्यांच्या दिनांक ४ जानेवारी २००८ व २३ जानेवारी २००८ 
रोजीच्या अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २ जानेवारी २००८ ते ५ जानेवारी २००८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) ४ दिवसांची 
परिवर्तित रजा , रजेच्या पुढे दिनांक ६ फेब्रुवारी २००८ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री . ए. झेड. ख्वाजा, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, अमरावती, या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. ए. झेड. ख्वाजा, हे सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, अमरावती, या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून , 


मंबई , 
दिनांक १२ फेब्रुवारी २००८ . 


के . जी . साठे, 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री. एस. एस . मुडपे , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , ठाणे यांचा दिनांक ४ फेब्रुवारी २००८ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ९४६. - श्री . एस . एस . मुडपे, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, ठाणे यांना त्यांच्या दिनांक ४ फेब्रुवारी २००८ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ११ फेब्रुवारी २००८ ते १६ फेब्रुवारी २००८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) ६ दिवसांची अर्धवेतनी रजा , रजेच्या 
मागे दिनांक ९ व १० फेब्रुवारी २००८ व रजेच्या पुढे दिनांक १७ फेब्रुवारी २००८ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री . एस . एस . मुडपे , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , ठाणे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . एस . एस . मुडपे , हे सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , ठाणे या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई , 


श्री . सु. बुधकर, 

अपर प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


दिनांक १६ फेब्रुवारी २००८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १४ - २०, २०१६/ पौष २४ - ३०, शके १९३७ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्रीमती एस. एल . देशपांडे, न्यायाधीश , ३ रे कामगार न्यायालय , ठाणे यांचा दिनांक २ फेब्रुवारी २००८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ९४७. - श्रीमती एस. एल . देशपांडे, न्यायाधीश , ३ रे कामगार न्यायालय , ठाणे यांना त्यांच्या दिनांक २ फेब्रुवारी २००८ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की, त्यांची दिनांक ५ फेब्रुवारी २००८ ते ८ फेब्रुवारी २००८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) ४ दिवस अर्जित रजा , 
रजेच्या पुढे दिनांक ९ व १० फेब्रुवारी २००८ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 

श्रीमती एस . एल. देशपांडे, ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची न्यायाधीश, ३ रे कामगार न्यायालय , ठाणे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती 
पुढे चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती एस . एल . देशपांडे, ह्या न्यायाधीश, ३ रे कामगार न्यायालय, ठाणे या पदावर स्थानापन्न 
होतील. 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक १६ फेब्रुवारी २००८ . 


श्री . सु. बुधकर, 

अपर प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई. 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री. एम . जी . चौधरी, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांचा दिनांक ५ फेब्रुवारी २००८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ९४८. – श्री. एम . जी . चौधरी, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक ५ फेब्रुवारी २००८ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ११ फेब्रुवारी २००८ ते १३ फेब्रुवारी २००८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) ३ दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे 
दिनांक ९ व १० फेब्रुवारी २००८ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 

श्री. एम . जी. चौधरी , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. एम . जी . चौधरी, हे सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई, 
दिनांक १६ फेब्रुवारी २००८ . 


श्री . सु. बुधकर, 

अपर प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १४ - २०, २०१६ / पौष २४ - ३० , शके १९३७ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . एस के . देशपांडे, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, पुणे यांचा दिनांक ७ जानेवारी २००८ व ४ फेब्रुवारी २००८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १०४८. - श्री . एस के . देशपांडे, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , पुणे यांना त्यांच्या दिनांक ७ जानेवारी २००८ व ४ फेब्रुवारी २००८ 
रोजीच्या अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की, त्यांची दिनांक २८ जानेवारी २००८ ते २ फेब्रुवारी २००८ पर्यंत ६ दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे 
दिनांक २६ व २७ जानेवारी २००८ रजेच्या पुढे दिनांक ३ फेब्रुवारी २००८ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यात येत आहे . 

श्री. एस के . देशपांडे, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , पुणे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . एस के . देशपांडे, हे सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , पुणे या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक २६ फेब्रुवारी २००८ . 


के . जी . साठे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्रीमती पी . एस . मेहेंदळे, सहायक प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, ठाणे यांचा दिनांक २८ जानेवारी २००८ व २ फेब्रुवारी २००८ 
रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १०४९. – श्रीमती पी . एस . मेहेंदळे, सहायक प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, ठाणे यांना त्यांच्या दिनांक २८ जानेवारी २००८ व २ 
फेब्रुवारी २००८ रोजीच्या अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २१ जानेवारी २००८ ते २५ जानेवारी २००८ पर्यंत ५ दिवस अर्जित रजा, 
रजेच्या मागे दिनांक १९ व २० जानेवारी २००८ रजेच्या पुढेदिनांक २६ व २७ जानेवारी २००८हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून आणि दिनांक ४ फेब्रुवारी 
२००८ ते ८ फेब्रुवारी २००८ पर्यंत ५ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक ३ फेब्रुवारी २००८ व रजेच्या पुढेदिनांक ९ व १० फेब्रुवारी २००८ 
हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मंजूर करण्यात येत आहे. 

श्रीमती पी. एस. मेहेंदळे, ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, ठाणे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती 
पुढे चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती पी. एस . मेहेंदळे, ह्या सहायक प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय , ठाणे या पदावर स्थानापन्न 
होतील . 


पन्न 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक २६ फेब्रुवारी २००८ . 


के . जी . साठे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १४ - २०, २०१६/ पौष २४ - ३०, शके १९३७ २५ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - (१ ) श्री . एन . एन . श्रीमंगले , न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , औरंगाबाद यांचा दिनांक ७ जानेवारी २००८ व २ फेब्रुवारी २००८ 
रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १०५०. - श्री. एन. एन . श्रीमंगले, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, औरंगाबाद यांना त्यांच्या दिनांक ७ जानेवारी २००८ व २ फेब्रुवारी 
२००८ रोजीच्या अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ३१ जानेवारी २००७ रोजी १ दिवसाची परिवर्तित रजा , रजेच्या मागे दिनांक ३० 
डिसेंबर २००७ हा सुट्टीचा दिवस जोडून विशेष बाब म्हणून मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री . एन. एन . श्रीमंगले, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, औरंगाबाद या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . एन . एन. श्रीमंगले , न्यायाधीश , कामगार न्यायालय, औरंगाबाद या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई , 
दिनांक २६ फेब्रुवारी २००८ . 


के . जी . साठे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . इ. के. मुठे, कनिष्ठ अन्वेषक अधिकारी , औद्योगिक न्यायालय, कोल्हापूर यांचा दिनांक १८ डिसेंबर २००७ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १०५१ . – श्री . इ. के . मुठे, कनिष्ठ अन्वेषक अधिकारी , औद्योगिक न्यायालय , कोल्हापूर यांना त्यांच्या दिनांक १८ डिसेंबर २००७ 
रोजीच्या अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २४ डिसेंबर २००७ ते २६ डिसेंबर २००७ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) ३ दिवसांची 
अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक २१ ते २३ डिसेंबर २००७ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे . 

श्री . इ. के. मुठे, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची कनिष्ठ अन्वेषक अधिकारी, औद्योगिक न्यायालय, कोल्हापूर या पदावरील स्थानापन्न 
नियुक्ती पुढे चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . इ. के. मुठे, कनिष्ठ अन्वेषक अधिकारी, औद्योगिक न्यायालय, कोल्हापूर या पदावर स्थानापन्न 
होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई, 
दिनांक २६ फेब्रुवारी २००८ . 


के . जी . साठे, 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई . 


भाग एक - ल - ४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १४ - २०, २०१६ / पौष २४ - ३० , शके १९३७ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . डी . जी . डाके , सहायक प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, जळगाव यांचा दिनांक १ फेब्रुवारी २००८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १०५२. – श्री . डी. जी . डाके, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , जळगाव यांना त्यांच्या दिनांक १ फेब्रुवारी २००८ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २८ जानेवारी २००८ व ३० जानेवारी २००८ पर्यंत ३ दिवसांची परिवर्तित रजा, रजेच्या मागे 
दिनांक २६ व २७ जानेवारी २००८ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री . डी . जी . डाके, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, जळगाव या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . डी . जी . डाके , सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , जळगाव या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक २६ फेब्रुवारी २००८ . 


के. जी . साठे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . व्ही . डी . परदेशी, कनिष्ठ अन्वेषक अधिकारी , औद्योगिक न्यायालय, पुणे यांचा दिनांक ४ फेब्रुवारी २००८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १०५३. - श्री . व्ही . डी . परदेशी, कनिष्ठ अन्वेषक अधिकारी , औद्योगिक न्यायालय , पुणे यांना त्यांच्या दिनांक ४ फेब्रुवारी २००८ 
रोजीच्या अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २८ जानेवारी २००८ ते २ फेब्रुवारी २००८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) ६ दिवसांची 
अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक २६ व २७ जानेवारी २००८ व रजेच्या पुढे दिनांक ३ फेब्रुवारी २००८ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मंजूर करण्यात 
येत आहे . 

श्री . व्ही . डी . परदेशी , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची कनिष्ठ अन्वेषक अधिकारी, औद्योगिक न्यायालय, पुणे या पदावरील स्थानापन्न 
नियुक्ती पुढे चालू राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. व्ही . डी. परदेशी, हे कनिष्ठ अन्वेषक अधिकारी, औद्योगिक न्यायालय , पुणे या पदावर स्थानापन्न 
होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई, 
दिनांक २६ फेब्रुवारी २००८ 


के . जी . साठे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १४ - २०, २०१६/ पौष २४ - ३०, शके १९३७ २७ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. – श्री . के. एन . धर्माधिकारी , कनिष्ठ अन्वेषक अधिकारी, औद्योगिक न्यायालय , मुंबई यांचा दिनांक ४ फेब्रुवारी २००८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १०५४. - श्री . के . एन. धर्माधिकारी, कनिष्ठ अन्वेषक अधिकारी, औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक ४ फेब्रुवारी 
२००८ रोजीच्या अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २८ जानेवारी २००८ ते २ फेब्रुवारी २००८ पर्यंत ६ दिवसांची परिवर्तित रजा , 
रजेच्या मागे दिनांक २६ व २७ जानेवारी २००८ व रजेच्या पुढे दिनांक ३ फेब्रुवारी २००८ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 

श्री . के. एन . धर्माधिकारी, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची कनिष्ठ अन्वेषक अधिकारी, औद्योगिक न्यायालय , मुंबई या पदावरील स्थानापन्न 
नियुक्ती पुढे चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. के. एन. धर्माधिकारी , हे कनिष्ठ अन्वेषक अधिकारी, औद्योगिक न्यायालय , मुंबई या पदावर 
स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 


के . जी . साठे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


दिनांक २६ फेब्रुवारी २००८ . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . के. जी . नरवाडे, न्यायाधीश , २ रे कामगार न्यायालय , मुंबई यांचा दिनांक १० जानेवारी २००८ रोजीचा अर्ज . 

___ रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १०५५. - श्री . के . जी . नरवाडे, न्यायाधीश, २ रे कामगार न्यायालय , मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक १० जानेवारी २००८ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १० जानेवारी २००८ ते २५ जानेवारी २००८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून) १६ दिवसांची परिवर्तीत 
रजा, रजेच्या मागे दिनांक २६, २७, २८ जानेवारी २००८ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री. के. जी . नरवाडे, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, २ रे कामगार न्यायालय, मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . के. जी. नरवाडे, न्यायाधीश, २ रे कामगार न्यायालय, मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक २६ जानेवारी २००८ . 


के . जी . साठे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


भाग एक - ल - ४अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १४ - २०, २०१६ / पौष २४ - ३० , शके १९३७ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. – श्रीमती व्ही. ए. राऊत, न्यायाधीश , ४ थे कामगार न्यायालय, नागपूर यांचा दिनांक ३० जानेवारी २००८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १०५७. श्रीमती व्ही . ए. राऊत . न्यायाधीश . ४ थे कामगार न्यायालय , नागपर यांना त्यांच्या दिनांक ३० जानेवारी २००८ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १७ मार्च २००८ ते १९ मार्च २००८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या 
मागे दिनांक १६ मार्च २००८ व रजेच्या पुढे दिनांक २० ते २३ मार्च २००८ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून सन २००४ -०८ या गटवर्षांसाठी दिल्ली येथे 
जाण्यासाठी ( भारत दर्शन ) रजा प्रवास सवलत , मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. सदर गटवर्षांच्या प्रवास सवलतीची 
नोंद त्यांच्या सेवा पुस्तकात घेण्यात आली आहे . 

श्रीमती व्ही. ए. राऊत , ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची न्यायाधीश, ४ थे कामगार न्यायालय , नागपूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती 
पुढे चालू राहिली असती. 
___ रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती व्ही. ए. राऊत, ह्या न्यायाधीश , ४ थे कामगार न्यायालय , नागपूर या पदावर स्थानापन्न 
होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक २६ फेब्रुवारी २००८ . 


के. जी . साठे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा . – श्री. आर . यु. इंगुले , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, लातूर यांचा दिनांक २४ जानेवारी २००८ व २ फेब्रुवारी २००८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १०५८ . - श्री . आर . यु. इंगुले, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, लातूर यांना त्यांच्या दिनांक २४ जानेवारी २००८ व २ फेब्रुवारी २००८ 
रोजीच्या अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ११ फेब्रुवारी २००८ ते १६ फेब्रुवारी २००८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) ६ दिवसांची 
अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक ९ व १० फेब्रुवारी २००८ व रजेच्या पुढे दिनांक १७ फेब्रुवारी २००८ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 
___ श्री . आर. यु. इंगुले, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, लातूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . आर. यु. इंगुले, हे सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, लातूर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक २६ फेब्रुवारी २००८ 


के . जी . साठे, 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १४ - २०, २०१६/ पौष २४ - ३०, शके १९३७ 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. – श्री . पी . के . शिंदे, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, जालना यांचा दिनांक ३० जानेवारी २००८ व ६ फेब्रुवारी २००८ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १०५९. - श्री. पी. के. शिंदे, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, जालना यांना त्यांच्या दिनांक ३० जानेवारी २००८ व ६ फेब्रुवारी २००८ 
रोजीच्या अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ११ फेब्रुवारी २००८ ते १६ फेब्रुवारी २००८ पर्यंत (दोन्ही दिवस धरून ) ६ दिवसांची 
अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक ९ व १० फेब्रुवारी २००८ व रजेच्या पुढे दिनांक १७ फेब्रुवारी २००८ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून , मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 

__ श्री . पी . के. शिंदे, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , जालना, या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . पी. के. शिंदे, हे न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, जालना, मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 
के. जी . साठे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


मुंबई, 
दिनांक २६ फेब्रुवारी २००८ . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. – श्री . एस . एल . पठाण, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , सांगली यांचा दिनांक १३ फेब्रुवारी २००८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १०६० . - श्री . एस. एल . पठाण , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , सांगली यांना त्यांच्या दिनांक १३ फेब्रुवारी २००८ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २० फेब्रुवारी २००८ ते २२ फेब्रुवारी २००८ पर्यंत ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक 
१९ फेब्रुवारी २००८ व रजेच्या पुढे दिनांक २३ व २४ फेब्रुवारी २००८ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यात येत आहे . 

श्री . एस . एल. पठाण, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, सांगली या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . एस . एल. पठाण , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, सांगली या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक २६ फेब्रुवारी २००८ . 


के . जी . साठे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १४ - २०, २०१६ / पौष २४ - ३० , शके १९३७ 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. – श्री . पी. एस. शिंदे, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , कोल्हापूर यांचा दिनांक ८ फेब्रुवारी २००८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १०६१. - श्री . पी. एस. शिंदे, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, कोल्हापूर यांना त्यांच्या दिनांक ८ फेब्रुवारी २००८ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ११ फेब्रुवारी २००८ ते १४ फेब्रुवारी २००८ पर्यंत ४ दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक ९ व १० 
फेब्रुवारी २००८ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री. पी. एस. शिंदे, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , कोल्हापूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . पी . एस . शिंदे, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, कोल्हापूर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक २६ जानेवारी २००८ . 


के . जी . साठे, 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री. ए. एम. खान, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, गोंदिया यांचा दिनांक ३० जानेवारी २००८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १०६२. - श्री . ए. एम . खान, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , गोंदिया यांना त्यांच्या दिनांक ३० जानेवारी २००८ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ११ फेब्रुवारी २००८ ते १६ फेब्रुवारी २००८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) ६ दिवस अर्जित रजा , रजेच्या मागे 
दिनांक ९ व १० फेब्रुवारी २००८ व रजेच्या पुढे दिनांक १७ फेब्रुवारी २००८ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यात येत आहे . 

श्री . ए. एम. खान, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, गोंदिया या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . ए. एम. खान, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, गोंदिया या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून, 


मुंबई , 
दिनांक २६ फेब्रुवारी २००८ . 


के . जी . साठे, 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १४ - २०, २०१६/ पौष २४ - ३०, शके १९३७ ३१ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . डी . के. मुल्ला, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, यवतमाळ यांचा दिनांक ११ फेब्रुवारी २००८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १०६३. - श्री. डी. के . मुल्ला, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, यवतमाळ यांना त्यांच्या दिनांक ११ फेब्रुवारी २००८ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ४ फेब्रुवारी २००८ ते ८ फेब्रुवारी २००८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) ५ दिवस परिवर्तित रजा, 
रजेच्या मागे दिनांक ३ फेब्रुवारी २००८ व रजेच्या पुढे दिनांक ९ व १० फेब्रुवारी २००८ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री . डी. के. मुल्ला, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , यवतमाळ या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . डी . के. मुल्ला, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , यवतमाळ या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक २६ फेब्रुवारी २००८. 


के . जी . साठे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. – श्री . के . बी . वाघ, न्यायाधीश, ३ रे कामगार न्यायालय, नागपूर यांचा दिनांक ५ फेब्रुवारी २००८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १०६४ . - श्री . के . बी . वाघ, न्यायाधीश , ३ रे कामगार न्यायालय , नागपूर यांना त्यांच्या दिनांक ५ फेब्रुवारी २००८ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ५ फेब्रुवारी २००८ ते ७ फेब्रुवारी २००८ पर्यंत ३ दिवसांची अर्जित रजा, मंजूर करण्यात येत 
आहे . 


श्री . के . बी. वाघ , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश , ३ रे कामगार न्यायालय, नागपूर, या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . के . बी . वाघ , न्यायाधीश, ३ रे कामगार न्यायालय , नागपूर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई, 
दिनांक २६ फेब्रुवारी २००८ . 


के . जी . साठे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई. 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १४ - २०, २०१६ / पौष २४ - ३०, शके १९३७ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. – श्रीमती एन . व्ही. भैद , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , नागपूर यांचा दिनांक २० फेब्रुवारी २००८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १०९३. – श्रीमती एन . व्ही. भैद , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , नागपूर यांना त्यांच्या दिनांक २० फेब्रुवारी २००८ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १७ मार्च २००८ ते १९ मार्च २००८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून) ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या 
मागे दिनांक १६ मार्च २००८ व रजेच्या पुढे दिनांक २१ ते २३ मार्च २००८ ची सुट्टी जोडून लक्षद्विप येथे जाण्यासाठी सन २००४- ०८ या गटवर्षाची 
रजा प्रवास सवलत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली असून याबाबतची नोंद त्यांच्या सेवाअभिलेखात घेण्यात आली 
आहे . 

श्रीमती एन . व्ही . भेद , ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, नागपूर , या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती एन. व्ही . भैद , ह्या सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, नागपूर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक २८ फेब्रुवारी २००८ . 


के . जी . साठे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई. 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . ए. आर. धामेचा, न्यायाधीश, ४ थे कामगार न्यायालय, मुंबई यांचा दिनांक २१ फेब्रुवारी २००८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ११०५. – श्री . ए. आर. धामेचा, न्यायाधीश , ४ थे कामगार न्यायालय, मुंबई यांचा दिनांक २१ फेब्रुवारी २००८ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २५ फेब्रुवारी २००८ ते २७ फेब्रुवारी २००८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे 
दिनांक २३ व २४ फेब्रुवारी २००८ हे सुट्टीचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 
___ श्री. ए. आर. धामेचा, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश , ४थे कामगार न्यायालय, मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . ए. आर. धामेचा, हे न्यायाधीश, ४ थे कामगार न्यायालय , मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक २८ फेब्रुवारी २००८. 


के . जी . साठे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १४ - २०, २०१६/ पौष २४ - ३०, शके १९३७ ३३ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . एन. बी . येनुरकर , न्यायाधीश, १ ले कामगार न्यायालय, पुणे यांचा दिनांक १४ फेब्रुवारी २००८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ११०६. - श्री . एन. बी. येनुरकर , न्यायाधीश , १ ले कामगार न्यायालय, पुणे यांना त्यांच्या दिनांक १४ फेब्रुवारी २००८ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २० फेब्रुवारी २००८ ते २२ फेब्रुवारी २००८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) ३ दिवसांची अर्जित रजा , 
रजेच्या मागे दिनांक १९ फेब्रुवारी २००८ व रजेच्या पुढे दिनांक २३ व २४ फेब्रुवारी २००८ हे सुट्ट्यांचे दवस जोडून मुख्यलय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री . एन . बी . येनुरकर , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, १ ले कामगार न्यायालय , पुणे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . एन . बी . येनुरकर , हे न्यायाधीश, १ ले कामगार न्यायालय, पुणे या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई, 
दिनांक २८ फेब्रुवारी २००८ . 


के . जी . साठे, 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा . - श्री. एस के. शाळगावकर , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, अकोला यांचा दिनांक १८ फेब्रुवारी २००८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ११०७. – श्री . एस के . शाळगावकर , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, अकोला यांना त्यांच्या दिनांक १८ फेब्रुवारी २००८ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २० फेब्रुवारी २००८ ते २२ फेब्रुवारी २००८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) ३ दिवसांची अर्जित रजा , 
रजेच्या मागे दिनांक १९ फेब्रुवारी २००८ व रजेच्या पुढे दिनांक २३ व २४ फेब्रुवारी २००८ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून , मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री . एस के. शाळगावकर , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, अकोला या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . एस के . शाळगावकर , हे सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , अकोला या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून , 
के . जी . साठे, 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


मुंबई, 
दिनांक २८ फेब्रुवारी २००८ . 


भाग एक - ल - ५ 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १४ -२०, २०१६/ पौष २४ - ३० , शके १९३७ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . ए. डी. कडलग, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांचा दिनांक ११ फेब्रुवारी २००८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ११०८ . - श्री . ए. डी. कडलग , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक ११ फेब्रुवारी २००८ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ७ फेब्रुवारी २००८ ते ८ फेब्रुवारी २००८ या २ दिवसांची परिवर्तित रजा , रजेच्या पुढे दिनांक ९ व १० फेब्रुवारी 
२००८ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून , मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री . ए. डी. कडलग, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . ए. डी . कडलग , हे सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक २८ फेब्रुवारी २००८ . 


के . जी . साठे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्रीमती एम . पी . पाटील, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांचा दिनांक ४ फेब्रुवारी २००८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ११०९ . – श्रीमती एम . पी. पाटील, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक ४ फेब्रुवारी २००८ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २९ जानेवारी २००८ ते ३० जानेवारी २००८ या २ दिवसांची अर्धवेतनी रजा, मंजूर करण्यात येत 
आहे. 

श्रीमती एम . पी. पाटील, ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती 
पुढे चालू राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती एम . पी . पाटील, ह्या सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई या पदावर स्थानापन्न 
होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक २८ फेब्रुवारी २००८ . 


के . जी . साठे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


३५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १४ - २०, २०१६/ पौष २४ - ३०, शके १९३७ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. – श्री . डी . जी. डाके, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, जळगाव यांचा दिनांक ५ फेब्रुवारी २००८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १२०२. – श्री . डी . जी . डाके , सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, जळगाव यांना त्यांच्या दिनांक ५ फेब्रुवारी २००८ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ६ फेब्रुवारी २००८ ते ८ फेब्रुवारी २००८ पर्यंत ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक ९ 
व १० फेब्रुवारी २००८ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 

श्री . डी. जी . डाके , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, जळगाव या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . डी . जी . डाके , हे सहायक प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय , जळगाव या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक ५ मार्च २००८ . 


के . जी . साठे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . के . पी . पवार , सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, कोल्हापूर यांचा दिनांक ३ फेब्रुवारी २००८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १२०३. – श्री. के. पी . पवार , सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, कोल्हापूर यांना त्यांच्या दिनांक ३ फेब्रुवारी २००८ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ५ फेब्रुवारी २००८ ते ८ फेब्रुवारी २००८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) ४ दिवसांची अर्जित रजा , 
रजेच्या पुढे दिनांक ९ व १० फेब्रुवारी २००८ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री. के. पी. पवार, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सहायक प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, कोल्हापूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . के . पी . पवार , हे सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , कोल्हापूर या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून , 
के . जी . साठे, 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


मुंबई, 
दिनांक ५ मार्च २००८ . 


भाग एक - ल - ५अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १४ - २०, २०१६ / पौष २४ - ३० , शके १९३७ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . के. जी . साठे , प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांचा दिनांक १८ फेब्रुवारी २००८ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १२३४. - श्री . के . जी . साठे, प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक १८ फेब्रुवारी २००८ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १३ फेब्रुवारी २००८ ते १६ फेब्रुवारी २००८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) ४ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे 
दिनांक १७ फेब्रुवारी २००८ हा सुट्टीचा दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 

श्री. के. जी . साठे, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय , मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . के . जी . साठे, हे प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई, 
दिनांक ७ मार्च २००८ . 


ए. डी . कडलग, 
प्रशासकीय सदस्य ( आस्था. ), 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री. टी . व्ही. लामकाने, सहायक प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, सोलापूर यांचा दिनांक ११ फेब्रुवारी २००८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १२३५ . - श्री . टी . व्ही . लामकाने , सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , सोलापूर यांना त्यांच्या दिनांक ११ फेब्रुवारी २००८ 
रोजीच्या अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ४ फेब्रुवारी २००८ ते ८ फेब्रुवारी २००८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) ५ दिवसांची 
परिवर्तित रजा , रजेच्या मागे दिनांक ३ फेब्रुवारी २००८ व रजेच्या पुढे दिनांक ९ व १० फेब्रुवारी २००८ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मंजूर करण्यात 
येत आहे . 

श्री. टी. व्ही. लामकाने, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, सोलापूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती 
पुढे चालू राहिली असती . 

___ रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . टी . व्ही . लामकाने , हे सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, सोलापूर या पदावर स्थानापन्न 
होतील. 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक ७ मार्च २००८ . 


के . जी . साठे, 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १४ - २०, २०१६ / पौष २४ - ३०, शके १९३७ 

३७ 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्रीमती एस . जे. साठे , सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांचा दिनांक २२ फेब्रुवारी २००८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १२३६. – श्रीमती एस . जे. साठे , सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक २२ फेब्रुवारी २००८ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २५ फेब्रुवारी २००८ ते ५ मार्च २००८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) १० दिवसांची अर्जित रजा , 
रजेच्या मागे दिनांक २३ व २४ फेब्रुवारी २००८ रजेच्या पुढे दिनांक ६ मार्च २००८ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे . 

श्रीमती एस. जे. साठे , ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती 
पुढे चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती एस . जे. साठे, ह्या सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक ७ मार्च २००८ . 


के . जी . साठे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . के. जे. बनसोडे, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, अमरावती यांचा दिनांक १ फेब्रुवारी २००८ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १२३७. – श्री . के . जे. बनसोडे, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, अमरावती यांना त्यांच्या दिनांक १ फेब्रुवारी २००८ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २८ जानेवारी २००८ ते ३१ जानेवारी २००८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) ४ दिवसांची परीवर्तित 
रजा, रजेच्या मागे दिनांक २६ व २७ जानेवारी २००८ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री . के . जे. बनसोडे, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सहायक प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय , अमरावती या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती 
पुढे चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . के . जे . बनसोडे, हे सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , अमरावती या पदावर स्थानापन्न 
होतील. 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक ७ मार्च २००८ . 


के . जी . साठे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १४ - २०, २०१६ / पौष २४ - ३० , शके १९३७ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. – श्रीमती ए. ए. सावंत , सहायक प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, नाशिक यांचा दिनांक ६ फेब्रुवारी २००८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १२३८ . – श्रीमती ए. ए. सावंत, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, नाशिक यांना त्यांच्या दिनांक ६ फेब्रुवारी २००८ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १४ जानेवारी २००८ ते ५ फेब्रुवारी २००८ पर्यंत २३ दिवसांची परिवर्तित रजा, रजेच्या मागे 
दिनांक १२ व १३ जानेवारी २००८ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्रीमती ए. ए. सावंत , ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची सहायक प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, नाशिक या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती 
पुढे चालू राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती ए. ए. सावंत , ह्या सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, नाशिक या पदावर स्थानापन्न 
होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक ७ मार्च २००८ . 


के . जी . साठे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्रीमती पी . एस . मेहेंदळे , सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, ठाणे यांचा दिनांक १८ फेब्रुवारी २००८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १२४०. – श्रीमती पी . एस . मेहेंदळे , सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, ठाणे यांना त्यांच्या दिनांक १८ फेब्रुवारी २००८ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १२ फेब्रुवारी २००८ ते १६ फेब्रुवारी २००८ पर्यंत ५ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक 
१७ फेब्रुवारी २००८ हा सुट्टीचा दिवस जोडून मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्रीमती पी. एस . मेहेंदळे, ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची सहायक प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, ठाणे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती 
पुढे चालू राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती पी . एस. मेहेंदळे , ह्या सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , ठाणे या पदावर स्थानापन्न 
होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 


के . जी . साठे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


दिनांक ७ मार्च २००८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १४ - २०, २०१६/ पौष २४ - ३०, शके १९३७ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . आय. आर. परदेशी, उप- प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांचा दिनांक १४ फेब्रुवारी २००८ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १२४१. – श्री . आय . आर. परदेशी, उप -प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक १४ फेब्रुवारी २००८ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ११ फेब्रुवारी २००८ ते १३ फेब्रुवारी २००८ पर्यंत ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक 
९ व १० फेब्रुवारी २००८ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून , मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 

श्री . आय . आर. परदेशी, उप - प्रबंधक, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची उप -प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई , या पदावरील स्थानापन्न 
नियुक्ती पुढे चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . आय . आर . परदेशी, हे उप - प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक ७ मार्च २००८ . 


के . जी . साठे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . एस. एस. मुडपे , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, ठाणे यांचा दिनांक २५ फेब्रुवारी २००८ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १२८७. - श्री. एस . एस . मुडपे , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, ठाणे यांना त्यांच्या दिनांक २५ फेब्रुवारी २००८ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २६ फेब्रुवारी २००८ ते १ मार्च २००८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) ५ दिवसांची अर्धवेतनी रजा, रजेच्या पुढे 
दिनांक २ मार्च २००८ हा सुट्टीचा दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 

श्री. एस . एस. मुडपे , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, ठाणे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . एस . एस . मुडपे , हे सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, ठाणे या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून, 


मुंबई , 
दिनांक १२ मार्च २००८ . 


के . जी . साठे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १४ - २०, २०१६ / पौष २४ - ३० , शके १९३७ 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा . - श्री . व्ही . पी . उत्पात , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , अहमदनगर यांचा दिनांक २२ फेब्रुवारी २००८ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १२८८. - श्री. व्ही. पी . उत्पात , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , अहमदनगर यांना त्यांच्या दिनांक २२ फेब्रुवारी २००८ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २८ फेब्रुवारी २००८ ते ७ मार्च २००८ पर्यंत ९ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक ८ व 
९ मार्च २००८ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 

श्री . व्ही. पी. उत्पात , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, अहमदनगर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. व्ही . पी . उत्पात, हे सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , अहमदनगर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक १२ मार्च २००८ . 


के . जी . साठे, 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


